मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई 
आणि तांत्रिक कक्ष (जल आराखडा), कोंकण प्रदेश, मुंबई 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण 
४८ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०२१/प्र.क्र. २०१/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ सप्टेंबर, २०२१ 


१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा-२०२१/प्र. क्र. ८४/खारभूमी, दि. ०८.०३.२०२१ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१. 

३) कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे या कार्यालयाचे क्र. कोंपाविम/आ-३/ 
मुदतवाढ/२५२४/सन २०२१, दिनांक ११.०८.२०२१ रोजीचे पत्र व सहपत्र. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३० पदे आणि तांत्रिक कक्ष (जल आराखडा), कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे असे एकूण ४८ पदांना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण west, मुंबई या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० पदे 
आणि तांत्रिक कक्ष (जल आराखडा), कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ 
पदे असे एकूण ४८ पदांना दिनांक ३१.०८.२०२१ च्या पुढे मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये 
प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ११.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयास 
अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 

३० पदे आणि तांत्रिक कक्ष (जल आराखडा), कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १८ पदे असे एकूण ४८ पदांना सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर सुधारित 

आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील 
भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंडादान 
(अनिवार्य) (४७७०१ आय-१८९) या लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२१/प्र.क्र. २०१/खारभूमी 


३. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१ नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९०११४५७३१३३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ " SUSHMA Ae किति तिन wine 
RAJEEV KUDAL cématanastraa ous water 


RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2021.09.01 14:58:31 +05'30' 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह :- 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण wear, मुंबई. 
७. अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 32. 
८. कक्ष अधिकारी (व्यय-१२), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. कार्यासने, अर्थ-२/आ(पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२१/प्र.क्र. २०१/खारभूमी 


परिशिष्ट "अ " 


(शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. मुदवा-२०२१/प्र.क्र.२०१/खारभूमी, दिनांक ९ सप्टेंबर,२०२१ चे सहपत्र) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पदसंख्या 


(१) 


(२) 


(३) 


(ड) 


(१) 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 


१. मुख्य अभियंता 


२. सहाय्यक मुख्य अभियंता 


३. उप अभियंता 


४. कनिष्ट अभियंता/शाखा अभियंता 


५. मुख्य आरेखक 


६. विशेष अधोक्षक 


७. अधीक्षक 


८. मुख्य दप्तर कारकून 


९. प्रथम लिपिक 


१०. वरिष्ठ लिपिक 


११. कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक 


१२. उच्च श्रेणी लघुलेखव 


१३. दूरध्वनी चालक 


१४. बाहन चालक 


१५. दप्त 


१६. नाईव 


१७. शिप 


१८. चौको 


| Ww) wl] wl wl wl] wl] cl] va] wl w] ~w| w| .»० | ew] wl] 1] w 


एकूण 


au 
७ 


(२) 


तांत्रिक कक्ष (जळ आराखडा), 
कोकण प्रदेश, मुंबई 


१. उप अभियंता/अधिव 


२. कनिष्ठ अभियंता 


३. स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 


४. वरिष्ठ लिपिक 


५. कनिष्ठ लिपिक/टंकलेख 


६. आरेक्षक श्रेणी -३ 


७. वाहन चालक 


८. शिप 


९. चौको 


we! Aw! rw] wl wl] "<< | «K! ~ 


एकूण 


टी 
९२ 


एकूण (१) + (२) 


OC 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 


SUSHMA तहात. 


KUDAL 


rashtra, 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
EP; 


Date: 2021.09.01 14:58:49 +05'30" 


( सुषमा कुडल ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


